“विकसित भारत संकल्प war या मोहीमेच्या 
अंमलबजावणीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/ प्र.क्र.३४/कार्यासन-१४१४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०८नोव्हेंबर, २०२३ 
वाचा :-१) सचिव, कृषि आणि शेतकरी कल्याण विभाग, सचिव,ग्रामविकास विभाग, सचिव, गृहनिर्माण 
आणि शहरी कार्य मंत्रालय, सचिव, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि सचिव, जनजातीय 
कार्य मंत्रालय यांचे संयुक्‍त प्रसिध्द केलेले दि.३०/१०/२०२३ चे पत्र, 

प्रस्तावना :- 

भारत सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचावेत यादृष्टीने केंद्र 
शासनाने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशांच्या सहकार्याने माहे एप्रिल-मे, २०१८ या कालावधीत ग्राम स्वराज 
अभियान तसेच माहे जून-ऑगस्ट, २०१८ या कालावधीत विस्तारीत ग्राम स्वराज अभियान राबविले आहे. 
अद्यापही ज्या योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत, sa लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या 
उद्देशाने, "विकसित भारत संकल्प यात्रा" या नावाची देशव्यापी मोहीम केंद्र शासनाकडून दि.१५ नोव्हेंबर, 
२०२३ ते दि.२६ जानेवारी, २०२४ या कालावधीत आखण्यात आली आहे. 
२. विकसित भारत संकल्प यात्रेची उद्दिष्टे :- 

अ) विविध योजनांतर्गत पात्र असलेल्या परंतु आतापर्यंत लाभ न घेतलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचणे, 

ब) माहितीचा प्रसार आणि योजनांबद्दळ जागरूकता निर्माण करणे, 

क) नागरिकांशी संवाद-वैयक्तिक कथा/अनुभव शोअरिंगद्वारे सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांशी संवाद 

साधणे. 

ड) यात्रेदरम्यान निश्चित केलेल्या तपशीलांद्वारे संभाव्य लाभार्थ्यांची नोंदणी करणे. 
३. विकसित भारत संकल्प यात्रेची ठळक वैशिष्ट्ये :- 

७ जनजाती गौरव दिनाच्या दिवशी म्हणजे दि.१५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी या यात्रेचा शुभारंभ केला 
जाणार आहे. 

«७ सुरुवातीला लक्षणीय अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असलेल्या ११० जिल्ह्यांना आणि नोव्हेंबरच्या 
तिसऱ्या आठवड्यापासून दि २६.जानेवारी 2028 ,पर्यंत उर्वरित जिल्ह्यांना ही यात्रा भेट देईल. 

© निवडणुका असलेल्या राज्यांमध्ये/मतदारसंघात, आदर्श आचारसंहिता उठल्यानंतर विकसित भारत 
संकल्प यात्रा आयोजित केली जाईल. 

«७ विकसित भारत संकल्प यात्रेचे वेळापत्रक आखताना स्थानिक परिस्थिती उदा. हवामान, सण इ. 
बाबी विचारात घेतल्या जातील. 

«७ या यात्रेचे समन्वय साधण्यासाठी केंद्र शासन स्तरावर, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, 
ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि आदिवासी कार्य मंत्रालय ही ग्रामीण आणि लक्षणीय अनुसूचित जमाती 
लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रांसाठी नोडल मंत्रालये राहणार असून शहरी भागांसाठी, माहिती आणि 
प्रसारण मंत्रालय आणि गृहनिर्माण आणि शहरी कार्य मंत्रालय ही नोडल मंत्रालये राहणार आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/ प्र.क्र.३४/कार्यासन-१४१४ 


यापूर्वी जलडक्ती अभियान आणि आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमासाठी नोडल अधिकारी 

नियुक्‍त करण्यात आले होते, त्याच पद्धतीने राज्य आणि जिल्हा प्रशासनासोबत "विकसित भारत 

संकल्प यात्रेच्या" प्रभावी समन्वयासाठी राज्यस्तरावर समिती नेमणे ,राज्ये/जिल्ह्यांमध्ये नोडल 

अधिकारी नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

दि.१५ नोव्हेंबर, २०२३ ते दि.२६ जानेवारी, २०२४ या कालावधीत केंद्र शासनाकडून विकसित भारत 
संकल्प यात्रा या मोहीमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. विकसित भारत संकल्प यात्रा या मोहीमेच्या यशस्वी 
अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर नियोजन विभागास नोडल विभाग म्हणून नियुक्‍त करण्यात येत आहे. या 
मोहीमेंतर्गत अन्य नोडल अधिकारी वा जिल्हा प्रशासनास आवऱ्यक मार्गदर्शन करण्यासाठी तसेच व्यापक 
सहभागाची खात्री करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या दि.३०/१०/२०२३ च्या पत्रानुसार (परिशिष्ट-अ) मुख्य 
सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव धारण केलेले पद 

a | . | मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष 

२. | अपर मुख्य सचिव(वित्त), वित्त विभाग सदस्य 

३. | व्यवस्थापकीय संचालक, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेडान सदस्य 
लिमिटेड/ इंडियन ऑईल लिमिटेड/ हिंदुस्थन पेट्रोलियम 
कार्पोरेशन लिमिटेड 

४. । कार्यकारी संचालक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक सदस्य 

५. । मुख्य व्यवस्थापक, भारतीय रेल्वे (मध्ये रेल्वे आणि पश्चिम सदस्य 
रेल्वे) 

६ अपर मुख्य सचिव(कृषषि), कृषि व पदुम विभाग सदस्य 

७. | अपर मुख्य सविव, गृहनिर्माण विभाग सदस्य 

८ प्रधान सचिव(मा.तं.), सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य 

९ प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग सदस्य 

| ०. | प्रधान सचिव(सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य सदस्य 
विभाग 

११. | १. । प्रधान सचिव, नियोजन विभाग सदस्य सचिव 

१२. | प्रधान सचिव(नवि-२), नगर विकास विभाग सदस्य 

१३. | सचिव, आदिवासी विकास विभाग सदस्य 

१४. । महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय सदस्य 


तसेच, आवश्‍यकतेनुसार संबंधित विभागांच्या सचिवांना आमंत्रित सदस्य म्हणून बैठकीला निमंत्रित करता 
येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/ प्र.क्र.३४/कार्यासन-१४१४ 


2. 


केंद्र शासनाच्या धर्तीवर या यात्रेचे समन्वय साधण्यासाठी शहरी भागाकरिता प्रधान सचिव(नवि-२), 


नगर विकास विभाग यांना, ग्रामीण भागासाठी प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग यांना व 
आदिवासी भागासाठी सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांना "समन्वय अधिकारी" म्हणून नियुक्‍त करण्यात येत 
आहे. आदिवासी जिल्ह्यांकरिता विशेष लक्ष्य केंद्रीत केलेल्या योजना तसेच भारत सरकारच्या ज्या फ्लॅगशिप 
योजनांचे लाभ ग्रामीण भागातील व set लोकांपर्यंत पोहोचविण्याकरिता विकसित भारत संकल्प यात्रेचे 


प्रयोजन आहे, त्या योजनांचा तपशील परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद केलेला आहे. 
३. या मोहीमेंतर्गत जिल्हा प्रशासनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहणार असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 
जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव धारण केलेले पद 
[pee | , जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सह अध्यक्ष 
३. आयुक्‍त, महानगरपालिका(जिल्ह्याच्या मुख्यालयी सदस्य 
म.न.पा. असल्यास आयुकत किंवा त्यांचे उप आयुक्‍त 
दर्जापेक्षा कमी नसलेले प्रतिनिधी) 
४. निवासी जिल्हाधिकारी सदस्य सचिव 
प्‌. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) सदस्य 
मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगर पंचायत सदस्य 
७. जिल्हा माहिती अधिकारी सदस्य 
८. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सदस्य 
९. जिल्हा अधीक्षक, कृषि अधिकारी सदस्य 
i ल ०. | आरोग्य उपसंचालक सदस्य 
११. | १. । जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य 
१२. । जिल्हा क्रोडा अधिकारी सदस्य 
१३. । सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास सदस्य 
प्रकल्प 


समितीच्या अध्यक्षांच्या परवानगीने समितीस आवश्‍यक असलेल्या अन्य सदस्यांचा Badal करता येईल. 
विकसित भारत संकल्प यात्रा संपन्न होईपर्यंतच सदर समिती अस्तित्वात राहिल. 
समितीची कार्यकक्षा :- 


भारत सरकारच्या FB योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे व विकसित भारत 
संकल्प यात्रेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कार्यवाही करणे, 

केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार मनुष्यबळ, वाहनव्यवस्था, जाण्या-येण्याची व्यवस्था, स्थळ इत्यादीची 
माहिती केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/ प्र.क्र.३४/कार्यासन-१४१४ 


© जिल्ह्यात जागृतीसाठी प्रसिध्दीची योजना तयार करणे व त्यासाठी माहिती व जनसंपर्क अधिकाऱ्यांचे 
सहाय्य घेणे, 

«७ महानगरपालिका, नगर परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावर १० ते १२ सदस्यांचा GATT 
असेल अशी समन्वय समिती गठीत करण्याच्या व प्रत्येक कामासाठी समन्वय अधिकारी नियुक्‍त 
करण्याच्या सूचना देणे, 

«७ माहिती/फोटो/व्हिडीओ भ्रमणध्वनीवरून अपलोड करण्याच्या सूचना देणे, 

४. स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधी, लाभार्थी, व्यापक जनसहभाग व जिल्हा समन्वयक यांच्या 
सहकार्याने सदर मोहीम यडठास्वीपणे राबविण्यात यावी. 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०८१५३४४०५०१६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
C H A R U S H | LA DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 

DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b99d7dca0e63be1bd1b7158b9523537dcc1d46bc80776 
D EV F N D RA 8647a9ed4ff3816ecf3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=A75E4CF904B78F2AE05 1843EA1BA6106A393C2B 

OCF60FE03C94591 3B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA 
CHAUDHARI oun 

Date: 2023.11.08 15:34:04 +05'30' 

(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
९. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
११. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१२.सर्व मा. मंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, 
१३. सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
१५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन ,मुंबई, 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/ प्र.क्र.३४/कार्यासन-१४१४ 


१७. मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 
१८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
१९. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 
२०. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 
२२. प्रबंधक*, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाख), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
२३. प्रबंधक*, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
२४. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
२५. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप ळोक आयुक्त, मुंबई, 
२६. सचिव*, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
२७. महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
२८. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
२९. सर्व विभागीय आयुक्‍्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 
३०. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त, 
३१. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपाळिका/नगरपरिषदा, 
३२. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
३३. सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३४. निवडनस्ती, कार्यासन-१४१२, नियोजन विभाग, 


(पत्राने) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


Manoj Ahuja Apurva Chandra 
Secretary, Secretary 
Department of Agriculture Ministry of Information & 
and Farmers Welfare Broadcasting 
Gavernment. of India 
Shailesh K. Singh Anil Kumar Jha 
Secretary Secretary 
Department of Rural .Development Ministry of Tribal Affairs 
Manoj Joshi F, No.15-9/2023-NMNF (C. No.133159) 
Secretary Dated the 30™ October, 2023 


Ministry of Housing & Urban Affairs 


Dear Chief Secretary/Adviser, 


Subject: Viksit Bharat Sankalp Yatra - 15 November 2023 to 26" January 2024 to raise 
awareness through outreach activities to achieve saturation of schemes. 


As you may be aware Government of India is committed to ensure that benefits of flagship 
schemes reach the targeted beneficiaries in a time bound manner. This saturation of eligible 
beneficiaries in flagship schemes and last mile delivery was also part of deliberations during the 
National Conference of Chief Secretaries at Dharamshala, Himachal Pradesh in June, 2022. The 
Government of India, with participation of States and Union Territories, is actively engaged in the 
mission of saturation through its flagship schemes for providing basic amenities like sanitation 
facilities, essential financial services, access to LPG connections, housing for the poor, food 
security, proper nutrition, reliable healthcare, clean drinking water, quality education etc. and 
making required services accessible to all targeted and eligible beneficiaries, Another step in this 
direction would be to ensure awareness of benefits and various facilities available to citizens so as 
to facilitate the last mile delivery. 


a With this aim, a nationwide campaign to raise awareness through outreach activities to 
achieve saturation of schemes named “Viksit Bharat Sankalp Yatra”, is being planned, This will 
require concerted efforts across the board as well as active Jan Bhagidari to ensure that the last 
mile and the most vulnerable are reached effectively. The objectives of the Viksit Bharat Sankalp 
Yatra are as follows: 
A. Reaching the unreached - reach out to the vulnerable who are eligible under various 
schemes but have not availed benefit so far. 
B. Dissemination of information and generating awareness about schemes, 
C. Learning from the citizens - Interaction with beneficiaries of government schemes through 
personal stories / experience sharing. 
D, Enrolment of potential beneficiaries through details ascertained during the Yatra. 


3. The Yatra will be launched on 15 November, 2023 on the occasion of Janjatiya Gaurav 
Divas by flagging off IEC (Information, Education and Communication) Vans which will be 
initially visiting the districts having significant Scheduled Tribe population and the remaining 
districts from third week of November 2023 onwards up to 26" January 2024, 


4, In States/Constituencies having elections, the Vikasit Bharat Sankalp Yatra will be 
scheduled after the model code of conduct is lifted. 


व Further, local conditions e.g. climate, weather, festivals etc. may be taken into account 
while scheduling the Viksit Bharat Sankalp Yatra. 


6. IEC vans will be customized to enable dissemination of information through audio visuals, 
brochures, pamphlets, booklets etc. in the Indian languages. Further, an IT portal and an App is 
being developed for the above purpose. 


7. The entire organization of this campaign at the ground level would require detailed 
planning at the national, state, district, urban local bodies and at the gram panchayats for effective 
coordination and implementation of the Yatra across the country. This would require sharing of 
responsibilities at various levels including formation of coordination committees, nomination of 
nodal officers, training and orientation of the officials deployed, finalization of routes of the vans 
and the calendar of dates of the vans, generating awareness and enthusiasm in a “Jan Bhagidari 
Made”, etc. 


8. In order to have synergy, Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare, Ministry of Rural 
Development and Ministry of Tribal Affairs will be the nodal Ministries for rural and areas with 
significant Scheduled Tribe population. For urban areas, Ministry of Information & Broadcasting 
and Ministry of Housing and Urban Affairs will be the Nodal Ministries. In the past, Nodal 
Officers have been appointed for Jal Shakti Abhiyan and Aspirational Districts Program for 
facilitation and coordination. In the same manner, Government of India proposes to appoint Nodal 
Officers at States/ Districts for effective coordination of Viksit Bharat Sankalp Yatra with State 
and District administrations. 


9. We seek your earnest cooperation in undertaking all necessary tasks required for the 
successful implementation of the campaign and ensure the widest possible participation. We would 
also request you to constitute a Committee of senior officers under your guidance to steer the 
campaign in your State/UTs. You may also like to advise the District Collectors to lead the 
campaign at the district level and provide necessary logistic support and to form a coordination 
committee for the same having representatives from Government of India organizations/ 
institutions at the District level. 


+ Chistes 


(Apurva Chandra) 
Secretary 
Mer 7 Jor i 
(Shailesh K. Singh) (Mano} Joshi) (Anil Kumar Jha) 
Secretary Secretary Secretary 


1. Chief Secretary of all States/UTs (except the Election bound States of Rajasthan, 
Telangana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Mizoram) 
2. Advisers to Administrators (Ladakh, Chandigarh, DD&DNH, Lakshadweep) 


Copy to: Secretary to Government of India as per select list. 


परिशिष्ट ब 


Schemes for Rural Awareness 


Name of Scheme State Department 
ae . | Ayushman Bharat - PMJAY D/o Health and Family Public Health Department 
Welfare 


_PM Garib Kalyan Anna Yojana D/o Food and Public Food, Civil Supplies & 
Distribution Consumer Protection 

Department 
Rural Development and 
Panchayat Raj Department 


Ze 
o 7 


Y 


3. | Deendayal Antyodaya Yojana - 


National Rural Livelihoods Mission 
PM Awas Yojana (Rural) 


PM Ujjwala Yojana M/o Petroleum and Natural | Women and Child Development 
Gas Department 

PM Vishwakarma M/o Micro, Small & Industries Department 
Medium Enterprises 


PM Kisan Saman D/o Agriculture and Agriculture, Dairy Development, 


M/o Rural Development 


Ww 


“I 


Farmers Welfare Animal Husbandry and Fisheries 
Kisan Credit Card (KCC) D/o Fisheries, D/o A&FW, | Department 
D/o AH&D 


PM Poshan Abhiyan M/o Women and Child 
Development Department 
Har Ghar Jal - Jal Jeevan Mission D/o Drinking Water and Water Supply and Sanitation 


Survey of villages and mapping M/o Panchayati Raj Revenue Department 
with improvised technology in 
village areas (SVAMITVA 


12. | Jan Dhan Yojana M/o Finance 
13. | Jeevan Jyoti Bima Yojana 
14. | Suraksha Bima Yojana 

Atal Pension Yojana 


PM PRANAM D/o Fertilizers Agriculture, Dairy Development, 
Animal Husbandry and Fisheries 
Nano Fertilizer Department 


— 


— 
CoN wv 


पण 
~ 


Additional Focus Schemes for Tribal Districts 


Sickle Cell Anaemia Elimination Mission 


Enrolment in Eklavya Model Residential Schools 
Scholarship Schemes 
Forest Right Titles: Individual and Community Land 


5. | Van Dhan Vikas Kendra: Organising Self Help Groups 


M/o Housing & Urban 
Affairs 


Saubhagya Yojana 


Schemes for Urban Awareness 
2. | PM Vishwakarma M/o Micro, Small & Industries Department 
Medium Enterprises 
PM Ujjwala Yojana M/o Petroleum and Natural {| Women and Child Development 
PM Mudra Loan M/o Finance Industries Department 
. | Startup India, Standup India Skills, Employment, 
Ayushman Bharat - PMJAY D/o Health and Family Public Health Department 
Welfare 
PM Awas Yojana (Urban) Housing Department 
Department -2 
PM eBus Sewa 
10. | Atal Mission for Rejuvenation and 
Urban Transformation (AMRUT) 
UJALA Yojana M/o Power Energy Department 
‘ M/o Electronics & 
15. | Khelo India M/o Youth Affairs and School Education and Sports 
Sports Department 
RCS:UDAN M/o Civil Aviation General Administration 
Department — Civil Aviation 


PM SVANidhi M/o Housing & Urban Urban Development 
Affairs Department -2 
Gas Department 
. Entrepreneurship, and Innovation 
Department 
iy Swachh Bharat Abhiyan (Urban) Urban Development 
11. | PM Bhartiya Jan Aushadhi D/o Pharmaceuticals Public Health Department 
Pariyojana 
14. | Digital Payment Infrastructure Information Technology 
Information Technology Department 
17. | Vande Bharat Trains and Amrit M/o Railways Transport and Ports Department 
Bharat Station Scheme 


